सर्वसाधारण बदल्या २०२० 


सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र गट-ब (राजपत्रित) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 


शासन आदेश क्र. बदली- २०२० / प्र.क्र. १७/ ग्रासं-३ 


शासन आदेशा -: 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.. 
दिनांक - १० ऑगस्ट, २०२०. 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांचे बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या PSA ¥(9), ४(२) व ४३) मधील तरतुदीनुसार व 
समुपदेशानाच्या दिनांक ९ एप्रिल, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका- 
याच्या मान्यतेने सहायक नियंत्रक वैध मापन शास्त्र संवर्गातील खालील त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र ४ 
मधील पदावर अधिका-यांची बदली करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिका-याचे नाव सध्याच्या पदावर कार्यरत बदलीचे ठिकाण 
असल्याचे ठिकाण 

वि २ ३ tL ~~. BE 

=] श्री. ग. सा. ढाले सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, सहायक नियंत्रक, वैध मापन 
यवतमाळ, जि. यवतमाळ शास्त्र, अकोला जि. अकोला 

2 श्री.अ.ध. गेटमे सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, । सहायक नियंत्रक, वैध मापन 
अहमदनगर, जि. अहमदनगर शास्त्र, भंडारा, जि. भंडारा 

3 श्री. नि. प्र उदमले सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, सहायक नियंत्रक, वैध मापनप 
पुणे, जि. पुणे शास्त्र, अहमदनगर, 

जि. अहमदनगर 

४ श्री. सं. ना. कवरे सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, । सहायक नियंत्रक, वैध मापन 
लातूर जि. औरंगाबाद शास्त्र पुणे, जि. पुणे 

५ | att. बा. ग. जाधव सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, । सहायक नियंत्रक, वैध मापन 
मुंबई महानगर विभाग, मुंबई शास्त्र जळगाव जि. जळगांव 

२. संबंधीत सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांनी बदलीचे ठिकाणी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा 


न करता हेच HARA Sa समजून तात्काळ रुजू व्हावे व आपला रुजू अहवाल नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना तसेच शासनास त्वरीत सादर करावा . 


Ds 


उपरोक्‍त सहायक नियंत्रक, वैध मापन set यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी 
अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल व 
विनावेतन करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या सेवेचा खंड पडण्याची शक्यता देखिल नाकारता येत नाही, याची 
जाणीव संबंधीतांना करुन देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली- २०२० / प्र.क्र. १७ / ग्रासं-३ 


8. संबंधित अधिका-यांना नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणेसाठी पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता तसेच 
इतर अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय असतील. 


५. नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यांना कळविण्यात येते की, संबंधीत निरीक्षकाने पदभार सोडल्याचा व 
स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहित कालवधीत संबंधीत अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजु न 
झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे, जणेकरुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरीत 
करणे शक्‍य होईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियंम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या 
अधिका-यांचे रेजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत / मंजुर करु नयेत. 


सदर BA आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००८१०१७१३३२०८०६ असा आहे. हे शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHESHRAO BHASKAR KUTE 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 

S H F S H RA O 2.5.4.20=b83dd3 1 64bf1 a6f2c48a39007e78789c79c52e07ad200c32 
50d381947c40582e, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=b9e0c912bdfbc8224f1 554ba0bc93342824e4faal 18e 


d64c79ac40826e1611b3, ou=FOOD CIVIL SUPPLY AND CONSUMER 
PROTECTION DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=SHESHRAO BHASKAR KUTE 

Date: 2020.08.10 17:23:25 +05'30' 


(शो. भा. कुटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) सर्व संबंधित सहायक नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र. 


१. नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ( यांना आवश्‍यक त्याकार्यवाही करीता) 
२. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 

३. सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, 

४. सर्व उपनियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई / कोकण /पुणे / अमरावती / औरंगाबाद / नागपूर 
५. महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल -१ (लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

निवड नस्ती, कार्यासन ग्रासं-३ 


one G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


